महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणि वैद्यकीय 
सेवा संस्था(हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी 
किंवा नुकसान प्रतिबंधौअधिनियम-२०१० 
मध्ये आवश्‍यक सुधारणा करण्यासाठी 
पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२०/प्र.क्र.५०/आ->३ 


ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग , मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २४ मार्च, २०२१ 
वाचा - 
१) कक्ष अधिकारी,गृह विभाग यांचे पत्र क्र.एसयुटी-१०२०/प्र.क्र.१९०/विज्ञा-४ दि. १६ 
मार्च,२०२१ 


प्रस्तावना - 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेली फौजदारी जनहित 


याचिका(स्टॅम्पोक्र.२३३२/२०२० डॉ.राजीव दिगंबर जोशी विरुध्द मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व 


इतर या न्यायिक प्रकरणी याचिकाकर्त्यानी केलेल्या मागणी प्रमाणे तसेच मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य 


यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१५ मार्च २०२१ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र 


वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था(हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२१/प्र.क्र. 4o/ आरोग्य -3 


प्रतिबंध]अधिनियम-२०१० मध्ये आवश्‍यक सुधारणा करण्याबाबत पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था(हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी 


किंवा नुकसान प्रतिबंध]अधिनियम-२०१० चे पुनर्विलोकनकरुन आवश्यकतेनुसार सुधारणा 


सुचविण्यासाठी खालील प्रमाणे पुनर्विळोकन समिती गठित करण्यात येत आहे. 


पुनर्विलोकन समिती 

अ.क्र. । समिती सदस्य 

पदनाम 

ia . AGA, ARPA सेवा तथा अभियान अध्यक्ष 
संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई सदस्य 
संचालक,वैद्यकिय शिक्षण आणि संशोधन | सदस्य 
संचालनालय,मुंबई 

४. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (कायदा सदस्य 
आणि सुव्यवस्था),महाराष्ट्र राज्य 

षु. सह प्रारुपकार -- नि - सह सचिव (ब सदस्य 
शाखा), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

६. अध्यक्ष/नियोजित अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल सदस्य 
असोशिएडान,महाराष्ट्र 

9. अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल असोशिएडान,ठाणे सदस्य 
शाखा 

८. अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल सदस्य- 
असोशिएठान,मुंबई(प) शाखा 

९. सह संचालक(रुग्णालये राज्यस्तर),आरोग्य सदस्य- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२१/प्र.क्र. 4o/ आरोग्य -3 


अ.क्र. | समिती सदस्य 
पदनाम 


सेवा संचालनालय, मुंबई सचिव 


समितीची कार्यकक्षा- पुनर्वीलोकन समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 


१, 


4. 


महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था(हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी 


किंवा नुकसान प्रतिबंध]अधिनियम-२०१० या कायद्यातील तरतूदींचा आढावा घेणे. 


, केंद्र शासन तसेच इतर राज्य शासनाच्या वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था 


हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान प्रतिबंध संदर्भातिळल कायद्यांचा आढावा 


घेणे आणि आव्यक वाटल्यास महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणि वैद्यकीय सेवा 


संस्था(हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान प्रतिबंधअधिनियम-२०१० मध्ये 


सुधारणा सुचवणे . 


. महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्‍ती आणी वैद्यकीय सेवा संस्था(हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी 


किंवा नुकसान प्रतिबंध]अधिनियम-२०१० च्या आज पर्यंतच्या अंमलबजावणीचा आढावा 


घेऊन अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात शिफारशी करणे. 


. पुनर्विलोकन समितीची बैठक बोलावणे,बैठकीचे इतिवृत्त सादर करणे व इतर अनुषंगिक 


कामे सह संचाळलक(रुग्णालये राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे पार 


पाडतील. 


सदर समितीची बैठक पंधरा दिवसातून एकदा घेणे आवश्‍यक राहिल. 


समितीची कालमर्यादा- सदर पुनर्विळोकन समितीने तीन महिन्यांच्या आत शासनास अहवाल 


सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२१/प्र.क्र. 4o/ आरोग्य -3 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१५४९४९८७१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


Ro 5 h a Nn | Roshani Dinesh Kadam 
Patil 


: DN: CN = Roshani és 
DINESN W'S? यर 
overnment Of 
Kadam एकक 
क Department 
Patil प दळ 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


३. सह संचाळक(रुग्णालय राज्यस्तर), आरोग्य सेवा, पुणे. 


४. संचालक,वैद्यकिय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय,मुंबई. 


५. अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल असोशियठान,महाराष्ट्र . 


६. नियोजित अध्यक्ष/अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल SBMS, AERTS . 


७. अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल असोशियशन,ठाणे शाखा. 


८. अध्यक्ष,इंडियन मेडिकळ असोशियडान,मुंबई (प) शाखा. 


९. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था),महाराष्ट्र राज्य . 


१०.सह प्रारुपकार-नि-सह सचिव(ब शाखा),विधी व न्यायविभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२१/प्र.क्र. 4o/ आरोग्य -3 


११.निवडनस्ती ( आ-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


